डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, 
पुणे या अभिमत विद्यापीठातील शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन 
संरचना लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.६८/विशि-५ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - १८.१०.२०२२ 


वाचा :- 
१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक वेतन - २०२० / प्र.क्र.५३ / विशि-१, 
दिनांक ०१.०२.२०२०. 
२) संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक संकीर्ण/डेक्कन.कॉलेज/वि.ऱि/२०२१/ 
११२७, दिनांक ०४.०२.२०२२ 
प्रस्तावना :- 


डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना संदर्भाधिन शासन 
निर्णय क्रमांक १ अन्वये सातव्या वेतन आयोगाची वेतन संरक्षणा लागू करण्यात आलेले आहे. तथापी, या 
संस्थेतील प्रयोगशाळा परीचर या संवर्गास सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली 
नसल्याने, ही वेतनश्रेणी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे या संस्थेतील “प्रयोगशाळा परिचर” या संवर्गास 
खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


पदनाम ४ था वेतन आयोग ५ वावेतन आयोग ६वा वेतन आयोग ७ वा वेतन आयोग 
(१) (2) (3) (8) (4) 
प्रयोगशाळा i) ९५०-१४०० i) 3040 - ४५९० i) ५२००- २०२०-- i) वेतनस्तर -एस-६ 
परिचर ग्रे.वे.१९०० (१९,९००-६३,२००) 


[Those in service 

on 31-12-1985 or those 

who attained the age of 30 years on 29-1- 
1990 or those who have studied upto pre 
S.S.C. Class (with Physics - Chemistry for 
Laboratory Attendant] 


ii) ७५०-९४० ii) २५५० - 3200 ii) ४४४० - ७४४० + ॥) वेतनस्तर-एस-१ 
ग्रे.वे. १३०० (१५,००० - ४७, ६००) 


संदर्भाधिन शासन निर्णय दिनांक 9/2/2020 मधील इतर तरतूदी व अटीशर्ती या शासन 
निर्णयास लागू राहतील. 


ant Protea क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.६८/विशि-५ 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १२६ /2022 /सेवा - ९ 
दिनांक 92.90.2022 अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१८११५३४३२३०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AJIT MADHUKARRAO 
BAWISKAR 


(अ.म. बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 

१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन,मळलबार हिल, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. विरोधी पक्षनेता विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय, मुंबई 
७. कुलसचिव, डेक्कन कॉलेज पदव्यूत्तर व संशोधन संस्था, पुणे 
८. संचालक, उच्च शिक्षण संचाळनालय , पुणे व सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 
९. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा, नागपूर/मुंबई, महाराष्ट्र/मुंबई १/२ 
१०.लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, पुणे. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१२.वित्त विभाग (सेवा-९/व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 
१३.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१४.सर्व सह सचिव / उप सचिव/ अवर सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५.निवडनस्ती- विशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


